भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील 
उपअभियंता (यां), गट-अ या पदावरील 
तात्पुरती पदोन्नतीने पदस्थापनेत अंशात: बदल 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.६०/पापु-१५ 
७ वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल, क्रॉफर्ड मार्केट जवळ, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई- Yoo 009 
तारीख: ०५ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ- समक्रमांकाचा शासन आदेशा दिनांक ०६/०९/२०२३ 


शासन Seat :- 


संदर्भाधीन आदेशान्वये जिल्हा परिषदेतील कनिष्ठ/शाखा अभियंता (यां.) यांना भूजल 
सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेमधील “उप अभियंता (यां.)” गट-अ, या पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात 
व पदस्थापना देण्यात आली आहे. यापैकी श्री. बी.आर.दिवे व श्री. ए.एम.सुर्यवंशी यांनी वैद्यकीय 
कारणास्तव पदस्थापनेत अंशत: बदल करण्याची विनंती केली आहे. त्यास अनुसरून श्री. बी.आर.दिवे 
व श्री. ए.एम. सुर्यवंशी यांची पदोन्नतीने सुधारीत पदस्थापना खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ. | कनिष्ठ/शाखा मूळ |। पदोन्नती सध्या वाटप उपअभियंता (यां) पदावरील 
क्र | अभियंता (यां.) प्रवर्ग | चा प्रवर्ग कार्यरत केलेला पदोन्नतीने पदस्थापना 
जिल्हा विभाग 
परिषद 
Ee Q 3 = षु गी चचत च्ना 
7 श्री. बी. आर. अजा । सर्वसा । नाशिक । नाशिक यांत्रिकी उपविभाग, ग्रापापु, 
दिवे जि.प., नाशिक (श्री. ए.ए.सानप 
यांच्या सेवानिवृत्तीने रिक्‍त 
होणा-या पदी) 
२ श्री. ए. एम. इमाव | सर्वसा नाशिक नाशिक देखभाल दूरूस्ती कक्ष, 
सुर्यवंशी ग्रापापु,जि.प., नाशिक 
०२. संदर्भाधीन पदोन्नती आदेशातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 


शासन आदेशा क्रमांकः आपना-०२२३/प्र.क्र.६०/पापु-१५ 


०३. सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा AYA त्याचा संकेताक २०२३१२०५१२५१४३९८२८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by GANESH NIVRUTTI 
GANESH 5 

DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=WATER SUPPLY AND 

SANITATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece0d20e 
917ffa1 ef512d7e8fa2e49d93adbb5ad352, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=1325A2533F628572438B5FB 


> AWA R ०000000000 
Date: 2023.12.05 16:05:40 --05'30' 
(गणेशा पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (सेवा), मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्त, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, पुणे. 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषदा, सर्व. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

. उपसचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. उपसचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग (सवी), मंत्रालय, मुंबई. 
१५. 
_ संबधित अधिकारी, (संबंधित जिल्हा परिषदेमार्फत). 


उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सर्व मंत्रालयीन विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालय प्रमुख/ विभाग 
प्रमुख. 


. निवडनस्ती, कार्यासन पापु-१५. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


